राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये 
सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीव्ही-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-२/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ ऑगस्ट, २०२३ 
वाचा :- 
१. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे क्रिमिनल Re पिटीशन क्र.२११०/२०१४ वरील 
दि.१३.०८.२०१४, दि.२१.१०.२०१५, दि.२४.०२.२०१६, दि.२१.०९.२०१६ व दि.३०.११.२०१६ 
रोजीचे आदेश. 
२. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे क्रिमीनल रिट पिटीशन क्र.५३९/१९८६ वरील दि.२४.७.२०१५ रोजीचा 
न्यायनिर्णय. 
. सचिव, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०१२/प्र.क्र.३७/१८, 
दि.०४.०३.२०१३. 
. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२१/७२७२/न्या.प्र. सीसीटीव्ही/ 
२०३/२०१४, दि.२७.०१.२०१५. 
५. शासन निर्णय़, गृह विभाग क्र. सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/पोल-३, दि.२३.११.२०१५. 
. शासन निर्णय, उदयोग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/माग-॥/ 
उदयोग-४, दि.३०.१०.२०१५ व दि.०१.१२.२०१६. 
७. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन (माहिती व तंत्रज्ञान) विभाग क्र. मातंसं-१७१६-३६१५/ 
प्र.क्र.२८६/३९, दिनांक ०९.०८.२०१६. 
८. शासन निर्णय़, गृह विभाग क्र.सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-१/पोल-३, दि.०६.०१.२०१७. 
९. शासन निर्णय़, गृह विभाग क्र.सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/पोल-३, दिनांक २६.०३.२०१८. 
१०. महा-आयटी कार्पोरेशनचे पत्र क्र.॥७॥8॥1/23/०३९/०१/२०१८, दि.२४.०७.२०१९. 
११. शासन निर्णय़, गृह विभाग क्र.सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/पोल-३, दिनांक १४.११.२०१९. 
१२. शासन निर्णय़, गृह विभाग क्र.सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/पोल-३, दिनांक ११.१२.२०१९. 
१३. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-३/पोल-३, दि.१७.०१.२०२२. 
१४. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-३/पोल-३, दि.४.१०.२०२२. 
१५. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-२/पोल-३, दि.३.११.२०२२. 
१६. मे. जावी सिस्टिम इंडिया प्रा. लि. यांची दि.३.५.२०२३ रोजीची देयके. 
१७. मे. प्राईसवॉटरहाऊस कूपर्स कंपनी यांचा दि.९.६.२०२३ रोजीचा अहवाल. 
१८. अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.), पोळीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.पोमसं/१७/६१६२/पो.ठाणे सीसीटीव्ही प्रकल्प/७७/२०२९-२३, दि.२६.६.२०२३. 
१९. शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.४.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


an 


oC 


yaa) 


लिओनार्ड झेविअर वल्दारीस व इतर यांनी महाराष्ट्र शासन व इतर यांचेविरुध्द मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे क्रिमिनल रिट पिटीशन क्र.२११०/२०१४ दाखल केली आहे. मा. उच्च न्यायालयाने 
विषयांकीत याचिकेमध्ये दि.१३.०८.२०१४, दि.२४.०२.२०१६ व दि.३०.११.२०१६ रोजी आदेश पारित केले 
आहेत. मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलीस कोठडीतील मृत्यु रोखण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक पोलीस 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीव्ही-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-२/पोल-३ 


ठाण्यांमधील प्रत्येक कॉरीडॉर, रुम व लॉकअप यामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत आदेशित केले 
आहे. तसेच डि.के.बसू व इतर यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पश्चिम बंगाळ राज्य आणि इतर यांचेविरुध्द 
क्रिमीनल रिट पिटीशन क्र.५३९/१९८६ या प्रकरणी दि.२४.०७.२०१५ रोजी निर्णय दिला आहे. मा. सर्वोच्च 
न्यायालयाने संवेदनशील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविणेबाबत निदेश दिलेले आहेत. ही बाब 
विचारात घेवून प्रायोगिक तत्वावर पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांचे अधीनस्त २५ पोलीस ठाण्यांमधील चार्ज 
रुम, लॉकअप, मार्गिका, स्टेशन हाऊस इ. पाच ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत उपरोक्त 
संदर्भाधिन क्र.५ येथे नमूद दिनांक २३.११.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकिय मान्यता देण्यात आली 
होती. त्यानुसार सर्व २५ पोलीस ठाण्यांमध्ये आदेशात नमूद ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची प्रक्रिया 
पुर्ण झाली आहे. 

मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही 
बसविण्याबाबत उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.२७.०२.२०१८ रोजीच्या बैठकीत रु.७२.६० कोटी 
खर्चास मान्यता देण्याबाबतची शिफारस करण्यात आली होती, त्यानुषंगाने शासन निर्णय, गृह विभाग 
दि.२६.०३.२०१८ नुसार रु.७२.६० कोटी खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळी. तसेच सदर पोलीस 
ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळामार्फत करण्यात यावी, 
असा निर्णय घेण्यात आला होता. 

उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.१३.११.२०१९ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार संदर्भ 
क्र.११ येथील शासन निर्णयाअन्वये राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी 
येणाऱ्या रु.११० कोटी (सर्व कर व महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाच्या सेवाशयुल्कासह) एवढया सुधारित 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भाधिन क्र.१२ येथे नमूद दि.११.१२.२०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे काम हे महाराष्ट्र 
माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळामार्फत न करता पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

राज्यातील एकूण १०८९ पोलीस ठाण्यांपैकी मे. जावी सिस्टिम इंडिया प्रा. लि. यांनी झोन क्र.३, ४ व 
७ या झोन मधील एकूण २९७ पोलीस ठाण्यांपैकी १५० पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून ५०% 
काम पूर्ण केल्यामुळे संदर्भाधिन क्र.१३ येथे नमूद दिनांक १७.०१.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये पुरवठादार 
मे. जावी सिस्टिम इंडिया प्रा. लि. यांना रु.५,८९,६२,२२६/- (जीएसटी सह) इतकी रक्‍कम अदा करण्यात 
आली आहे. तदनंतर संदर्भाधिन क्र.१४ येथे नमूद दिनांक ४.१०.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये पुरवठादार मे. 
जावी सिस्टीम इंडिया प्रा.लि. यांना रु. १,७६,०९,४३८/- (जीएसटीसह) इतकी रक्‍कम अदा करण्यात आली 
आहे. तदनंतर संदर्भाधिन क्र.१५ येथे नमूद दिनांक ३.११.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये पुरवठादार मे. जावी 
सिस्टिम इंडिया प्रा. लि. यांना रु.४,४५,२९,६९९/- (जीएसटी सह) इतकी रक्‍कम अदा करण्यात आली आहे. 

सद्यस्थितीत मे. जावी सिस्टिम इंडिया प्रा. लि. यांनी झोन क्र.४ (नांदेड) विभागात Project Go Live 
या Milestone अंतर्गत उर्वरीत ४६ पोलीस ठाण्यांमधीळ सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम झाल्याबद्दल 10% of 


Mobilization advance , 40% of CAPEX against pending deliverable of Project Part 1 (Claim towards 
pending deliverable at 50% of Police Station of Part 1), 40% of CAPEX against Project Go-Live 


(claim towards work completion at remaining 50% of Police Station) व Implementation and 
Maintenance of CCTV ची एकूण रु. २,७६,२५,४६४.९८ रुपयांची देयके सादर केली आहेत. प्रकल्पाचे 
सल्लागार मे. पीडब्ल्युसी यांनी सदर देयकांची छाननी केली असून दि.९.६.२०२३ च्या पत्राद्वारे पाठविलेल्या 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीव्ही-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-२/पोल-३ 


अहवालानुसार मे. जावी सिस्टिम इंडिया प्रा. लि. यांना रु. २,४४,९६,९०३/-(जीएसटी सह) इतकी रक्‍कम 
देय असल्याचे कळविले आहे. तसेच सदर सीसीटीव्ही प्रकल्पाकरीता गठीत केलेल्या संबंधित जिल्ह्यांच्या 
जिल्हास्तरीय समित्यांनी पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचे काम पूर्ण व समाधानकारक 
झाल्याबाबतचा अहवाल पोलीस महासंचालक कार्यालयास सादर केला आहे. 

अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.) यांनी सं.क्र. १८ च्या पत्रान्वये मे. जावी सिस्टिम इंडिया प्रा. 
लि. यांनी झोन क्र.४ (नांदेड) विभागात Project Go Live या Milestone अंतर्गत उर्वरीत ४६ पोलीस 
ठाण्यांमधील सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम केल्याबद्दल १०% of Mobilization advance रु.५२,८०,५४७/-, 
४०% of CAPEX against pending deliverable of Project Part 9 (Claim towards pending 
deliverable at 40% of Police Station of Part १) व ४०% of CAPEX against Project Go-Live (claim 
towards work completion at remaining 40% of Police Station) यासाठी रुपये २,१३,२८,५७५/- अशी 
एकूण रक्‍कम रुपये २,६६,०९,१२२/- मधून रुपये २१,१२,२१९/- इतके दंडात्मक शुल्क वजा करुन 
जीएसटीसह रुपये २,४४,९६,९०३/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी चव्वेचाळीस लाख शहाण्णव हजार Away तीन 
फक्त) इतकी देय रक्‍कम वितरीत करण्यास मंजूरी देण्याची विनंती केळी आहे. शासनाने खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 

राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी 
प्रकल्पाचे पुरवठादार मे. जावी सिस्टिम इंडिया प्रा. लि. यांनी झोन क्र.४ (नांदेड) विभागात Project Go Live 
या Milestone अंतर्गत उर्वरीत ४६ पोलीस ठाण्यांमधील सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम केल्याबद्दल 10% of 
Mobilization advance रु.५२,८०,५४७/-, 40% of CAPEX against pending deliverable of Project Part 1 
(Claim towards pending deliverable at 50% of Police Station of Part 1) व 40% of CAPEX against 
Project Go-Live (claim towards work completion at remaining 50% of Police Station) यासाठी रुपये 
२,१३,२८,५७५/- अज्ञी एकूण रक्‍कम रुपये २,६६,०९,१२२/- मधून रुपये २१,१२,२१९/- इतके दंडात्मक 
शुल्क वजा करुन जीएसटीसह रुपये २,४४,९६,९०३/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी चव्वेचाळीस लाख शहाण्णव 
हजार नऊशे तीन फक्त) इतकी देय रक्‍कम वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर रक्कमेची देयके अदा करतांना आयकर व अंमलात असलेले कर वजाती करुन अदा करण्यात 
यावी. 
३. प्रस्तुत प्रकरणी उपरोक्त प्रमाणे होणारा खर्च हा “मागणी क्र.बी-१०, ४०५५ - पोलीस यावरील 
भांडवली खर्च, ८०० इतर खर्च, (००) (०९) सीसीटीव्ही संनियंत्रण यंत्रणा बसविणे (४०५५ ०२२३) या अंतर्गत 
५२-यंत्रसामग्नी व साधनसामग्री” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२३-२०२४ या 
वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
नियंत्रण अधिकारी व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीव्ही-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-२/पोल-३ 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 
दि.१८.४.२०१७ ला अनुसरुन प्रशासकीय विभागांना असलेल्या अधिकारान्वये तसेच वित्त विभागाचा शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दि. १७.४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार, नियम 
पुस्तिका, १९७८ भाग- पहिला, उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व अनु. क्र. २७ अ, नियम क्र. ७६, अन्वये प्रशासकीय विभागाला असलेल्या 
अधिकारान्वये तसेच वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२.४.२०२३ 
अनुसार सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाच्या प्रथम ९ महिन्यांच्या कालावधीसाठी अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत 
खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी वितरणास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८२८१५०६२०८७२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RUPALI SANJOG KABARE 
R Pp 1» L | A N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=825ec39543f0d33d 30f6caS4b1adc430443efecS5f07 
98dc173423779d, postalCode=400032, hy 


KABARE = 1... 1. तत 
(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन,मुंबई. 
२. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई 
८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३. मे. जावी सिस्टिम इंडिया प्रा. लि., दुसरा मजला, ऑफिस क्र.२०४, जे.के.चेम्बर्स, सीटीएस 
क्र.१४३०, शुक्रवार पेठ, पुणे-४११००२. 
१४. मे. प्राईसवॉटर हाऊस HIG लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-४०००२८. 
१५. वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१६. सहसचिव, (पोल-१४) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१७. निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


